कारागृह महानिरीक्षणालयातील कार्यालयीन अधीक्षक 


(गट ब-अराजपत्रित) या संवर्गातून स्वीय सहाय्यक / 


प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी 


या पदावर पदोन्नती (गट ब-- राजपत्रित). 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलडी-१०१२/१५५/प्र.क्र.१६९/पीआरएस-१, 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं.१, ३०वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: ४.४.२०१३. 


Seat :- 


कारागृह महानिरीक्षणालयातील कार्यालयीन अधीक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या श्री.दा.बा.कांबळे 


यांना स्वीय सहाय्यक/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी (राजपत्रित --गट ब) या पदावर 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संमतीच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीत्तर त्यांची नियुक्‍ती 


दौळतराव जाधव तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे येथील प्रशासन अधिका-याच्या रिक्‍त पदावर 


करण्यात येत आहे. श्री.कांबळे पदोन्नत पदाचा कार्यभार ज्या दिनांकास स्वीकारतील त्या दिनांकापासून सदर 


पदोन्नती अंमलात येईल. या पदोन्नतीमुळे त्यांची कार्यालयीन अधीक्षक या पदावरील तसेच पदोन्नत पदावरील 


SALA सेवाज्येष्ठता प्रभावित होणार नाही. 


२. श्री.दा.बा.कांबळे, कार्यालयीन अधीक्षक यांची उपरोक्‍त पदावरील पदोन्नती उच्च न्यायालय मुंबई येथे 


प्रलंबित असलेल्या याचिका क्र.८४५२/२००४ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहील. 


३. श्री.दा.बा.कांबळे, कार्यालयीन अधीक्षक यांची उपरोक्त पदावरील पदोन्नती त्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या 


वर्षापलिकडे शासन सेवेत ठेवण्याविषयाच्या सर्वसाधारण आदेशाच्या अधीन राहील . 


४. श्री.दा.बा.कांबळे, कार्यालयीन अधीक्षक यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता अपर पोलीस 


महासंचालक (कारागृह) यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व श्री.कांबळे यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ 


रुजूव्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलडी-१०१२/१५५/प्र.क्र.१६९/पीआरएस-१, 


५. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची सदर पदोन्नतीस मान्यता घेण्यासाठी कारागृह 


महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाने विहित केल्याप्रमाणे आवश्‍यक त्या प्रस्तावाच्या दोन प्रती 


संबंधितांच्या अद्ययावत गोपनीय अभिळेख नस्तीसह शासनास तातडीने पाठवाव्यात. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१३०४०४१३०७३६२७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Harishchandra 


Kiran Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 


Harishchandra / ९४७» 


MAHARASHTRA, OU = HOME 
Dhabade Date: 2013.04.04 13:38:59 +05'30" 


किरण ह धबडे 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 


२. प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३. प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


४. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


५. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


६. मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलडी-१०१२/१५५/प्र.क्र.१६९/पीआरएस-१, 


९. कारागृह उपमहानिरीक्षक पूर्व विभाग,नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद/पशचिम 


विभाग,पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई / कारागृह उपमहानिरीक्षणालय, मुख्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


१२.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १२/१६ ब, मंत्रालय मुंबई. 


१३.श्री.दा.बा.कांबळे, कार्यालयीन अधीक्षक, व्दारा अपर पोळीस महासंचाळक व कारागृह 
महानिरीक्षक, पुणे. 


१४.निवडनस्ती, (पीआरएस-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


